वेंगुर्ला ता.वेंगुर्ला जि.सिंधुदूर्ग येथे पर्यटनासाठी 
जेट्टीचे बांधकाम करणे व तत्सम सुविधा निर्माण 
करणे या रु.४३.१० कोटी इतक्या किंमतीच्या 
अंदाजपत्रकास सागरमाला अंतर्गत प्रशासकीय 
मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१०२३/प्र.क्र.९४/बंदरे-२ 
गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २९ फेब्रुवारी २०२४ 
वाचा :- १. महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांचे दिनांक १२.१०.२०२३ रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना:- 


सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पहिला पर्यटन जिल्हा म्हणून महाराष्ट्र शासनाकडून घोषित 
झाला आहे. सर्वसाधारण सिंधुदुर्ग जिल्हयातील वेंगुर्ला, मालवण, देवबाग, तारकर्ली या 
पर्यटन ठिकाणी १० ते १५ लक्ष पर्यटक दरवर्षी भेट देत असतात. महाराष्ट्र सागरी 
मंडळामार्फत वेंगुर्ला बंदर येथे पाईल जेट्टी व त्याअनुषंगाने पायाभूत सुविधा देणेचे काम हाती 
घेतले आहे. सदर प्रकल्पामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हयातील पर्यटन वाढीस मदत होणार आहे. 
त्यामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. 


वेंगुर्ला बंदर येथे सध्या १९६३ साली बांधण्यात आलेली पाईल जेट्टी अस्तित्वात आहे. 
परंतू कालानुरुप सदर जेट्टीची प्रचंड झिज झाळेने ती निष्काषित करुन नवीन जेट्टी बांधणे 
अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे वेंगुर्ला ता.वेंगुर्ला जि.सिंधुदूर्ग येथे पर्यटनासाठी werd 
बांधकाम करणे व तत्सम सुविधा सुविधांची निर्मीती करण्याचा प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय 


वेंगुर्ला ता.वेंगुर्ला जि.सिंधुदूर्ग येथे पर्यटनासाठी जेट्टीचे बांधकाम करणे व तत्सम सुविधा 
निर्माण करणे या कामास रु.४३.१० कोटी इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास सागरमाला 
प्रकल्पांतर्गत या शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सदर कामाचे अंदाजपत्रक राज्यदरसुची २०२२-२३ नुसार तयार करण्यात आले असून ते 
खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१०२३/प्र.क्र.९४/बंदरे-२ 


Name of Work} Construction of jetty and allied facilities for development of Vengurla bunder, 
- Vengurla, Dist- Sindhudurg 


RECAPITULATION SHEET 


| Sections — Description [Amount  —s_—si 

Part A (Civil works) 
1) Cost for construction of Jetty 1336,36,787.00 Rs. 
2) Cost for Earthwork and Quay Wall construction 1608,78,182.00 Rs. 
3) Cost for construction of Terminal Building 98,19,240.00 Rs. 
4) Cost for construction of Septic Tank 12,31,122.00 Rs. 
5) Cost for construction of UG Water Tank and | 19,51,862.00 Rs. 


Pumproom 


6) Cost of electrical works 49,68,166.00 Rs. 


fA) Cost of civil works 3124,85,359.00 | Rs. | 


Part B (Testing and Royalty Charges) 


7) Quality testing charges 4,95,580.00 Rs. 
8) Royalty charges 33,34,438.00 Rs. 
[B) sd Cost of Testing and Royalty 38,30,018.00 Rs. 
Sub Total (Part A + Part B) 3163,15,377.00 Rs. 

(i) 1% Labour insuarnce on cost of Civil Works (A) 31,24,853.60 Rs. 

(ii) 4% Contingencies on cost of Civil Works (A) 124,99,414.40 Rs. 

(iii) 18% GST cost of Civil Works (A) 562,47,364.60 Rs. 

(iv) 3.6% Consultancy charges on cost of Civil Works (A) | 112,49,472.90 Rs. 

(v) 10% Escallation Charges 316,31,537.70 Rs. 
Grand Total 4310,68,020.20 Rs. 

Grand Total (Say) 4310,68,020.00 Rs. 


e वेंगुर्ला बंदर येथें cel सोबत इतर सोयी सुविधा देण्यात येणार आहेत जसे जेट्टीसाठी 
पोचरस्ता, टर्मिनल इमारत, संरक्षक भिंत व पार्किंग सुविधा इत्यादी. 

© WARE (९७.५० मीटर लांबी x ७.५० मीटर रुंदी). 

© पाईल जेट्टी (६४.०० मीटर x ६.५० मीटरो. 

७ टर्मिनल इमारत (१८.०० मीटर x ८.०० मीटर, १४४ वर्ग मीटर). 

७ संरक्षक भिंत (८५.५० मीटर). 

७ पार्किंग (८५.५० मीटर x १४.५० मीटर, १२३९.७५ वर्ग Alex). 

७ बांधकामासाठी लागणारे साहित्य जसे, खडी, रवाळी इ. गाव हिवाळे (५० कि.मी.) ता. 
मालवण, वाळू गाव ASX (३० कि.मी.) ता. कुडाळ आणि स्टील व सिमेंट हे कुडाळ (२० 
कि.मी.) येथून घेण्यात आलेले आहे. 


३. Vdd GAs सागरमाला अंतर्गत प्रस्तावित असल्याने या कामांकरिता होणाऱ्या खर्चामध्ये 
केंद्र हिस्सा ७०% व राज्य हिस्सा ५०% असा आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१०२३/प्र.क्र.९४/बंदरे-२ 


अ. | कामाचे नाव अंदाजपत्रकीय । केंद्र हिस्सा ५०% | राज्य हिस्सा ५०% 
क्र रक्‍कम 
; वेंगुर्ला ता.वेंगुर्ला | ४३,१०,६८,०२०/- | २१,५५,३४,०१०/- | २१,५५,३४,०१०/- 


पर्यटनासाठी जेट्टीचे 
बांधकाम व तत्सम सुविधा 
निर्माण करणे, 


४. केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या सर्व परवानग्या प्रात्प करुन घेण्याच्या अटिच्या अधिन 
राहून नियोजन व वित्त विभागाने या प्रस्तावास सहमती दर्शविली आहे. 

५. हया कामावरील होणारा खर्च “मागणी क्र.बी-७, ३०५१-बंदरे व दिपगृहे 02 लहान बंदरे, 
१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य, (००)(०३) जेट्टीच्या बांधकामाकरीता 
केंद्राचे सहाय्य (सागरमाला) (राज्य हिस्सा Yo टक्के) (३०५१ १८९१), ३५ भांडवली मत्तेच्या 
निर्मितीकरिता अनुदान” या लेखाशिर्षाखाली मंजुर तरतुदीतून भागविण्यात येईल. 

६. सदर झासन निर्णय केंद्र शासनाच्या सागरमाला कार्यक्रमास मान्यता देणेबाबतच्या 
मा.मंत्रिमंडळाच्या दि.१९.०९.२०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार 
आणि नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.५८/१४६१, दिनांक ०१.०२.२०२४ व वित्त 
विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. १३०/२०२४/व्यय-८, दिनांक ०६.०२.२०२४ अन्वये निर्गमीत 
करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२९११२१४९८८२९ असा आहे. हा आदेश 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NILIMA MAHADEV KAMBLE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DEPARTMENT, 
5. 


20=0a1748b905e770db90369b30966380ad4482c802aeb9a208 


0273473e9c24d7e, postalCode=400032, 


t=Maharasht 
KA M B L E rialNumber=B635A0BA362D807D0A2AD2942C6953 1 FAFES3ABFC 
AC9AB809231BD295B40EBE2, NILIMA MAHADEV KAMBLE 


Date: 2024.02.29 11:30:35 +05'30° 


(निलीमा कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.मंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

2. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
३. प्रधान सचिव (बंदरे) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९.निवडनस्ती (बंदरे-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


